Reg.No. NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ३० ( ३ ) ] 


मंगळवार , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १८.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा .- ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्र . रानिआ - नप - २०२० - प्र.क्र .१ - का -६ , दिनांक ०६-०२-२०२० . 

( २ ) मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे आदेश पत्र क्र . ४७८ , दिनांक २२-११-२०२१ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र .३ - का -०६ , दिनांक १७-१२-२०२१ . 
( ४ ) आरक्षण सोडत दिनांक २३-१२-२०२१ . 
( ५ ) मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे आदेश क्र . एमयुएन १ ९ ( ३ ) -कावि - ५८६ 
२०२१ , दिनांक २७-१२-२०२१ . 

अधिसूचना 


क्रमांक कार्या - निवडणूक - २०२० - नपाप्र - कावि - १०७-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भिय पत्र क्र . ( ३ ) अन्वये माहे एप्रिल -२०२० ते मे -२०२१ या कालावधीत मुदत 
समाप्त झालेल्या एकूण ८२ नगरपंचायती आणि माहे डिसेंबर २०२१ मध्ये मुदत समाप्त होणा - या १८ आणि ६ नवनिर्मित अशा एकूण १०६ 
नगरपंचायतींच्या मा . सर्वोच्य न्यायालयाचे दि . १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार ना.मा.प्र . करिता आरक्षित असलेल्या ज्या जागा सर्वसाधारण 
प्रर्वगाच्या होतील , त्या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी सुधारीत फेर सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१ जाहीर केलेला 
आहे . 


5 


आणि ज्याअर्थी , संदर्भ ( ३ ) ला अनुसरुन दि . २३ डिसेंबर २०२१ नगरपंचायत मोहाडी करिता सुधारीत फेर सोडत आयोजित करण्यात आली व 
सदर प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र क्र . कार्या / निवडणूक - २०२० - नपाप्र - कावि - १०२-२०२१ , दि . २४-१२-२०२१ अन्वये मा . आयुक्त , तथा प्रादेशिक 
संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले . मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , 


( 
9 
) 


ना . - एक - अ -१ ( १७१२ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , शके १ ९ ४३ 


नागपूर विभाग , नागपूर यांच्या कडून संदर्भ क्र . ५ अन्वये नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व त्यामधील महिला ऐवजी सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील 
महिलांच्या आरक्षणातील बदलास खालीलप्रमाणे अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . 


1 


, 


त्याअर्थी , मी , संदीप कदम , जिल्हाधिकारी , भंडारा संदर्भ क्र . ( ५ ) नुसार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला ऐवजी 
सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षण बदलास व नगरपंचायत मोहाडी क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे अधिसूचित 
करीत आहे. 


अनुसूचित जाती प्रभाग 


अनुसूची 
अनुसूचित जमाती प्रभाग नागरीकांचा मागासप्रवर्गाकरिता 
क्रमांक व जागा 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


सर्वसाधारण प्रभाग 


क्रमांक व जागा 


क्रमांक व जागा 


अ.जा. 


अ . जा . 


अ . ज . 


अ . ज . 


ना.मा.प्र . 


ना.मा.प्र . 


सर्वसाधारण 


( स्त्री ) 
( २ ) 


( स्त्री ) 
( ४ ) 


( स्त्री ) 
( ६ ) 


सर्वसाधारण 
( स्त्री ) 

( ८ ) 
१,२,३,७,१३ , 


( १ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 
४,६ , ९ , ११,१२ , 


५ 


८ 


१०.१५ 


१७ 


१४.१६ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८५ . 


1 


वाचा .- ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्र . रानिआ - नप - २०२० - प्र.क्र .१ - का -६ , दिनांक ०६-०२-२०२० . 

( २ ) मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे आदेश पत्र क्र . ४७८ , दिनांक २२-११-२०२१ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र .३ - का -०६ , दिनांक १७-१२-२०२१ . 


( ४ ) आरक्षण सोडत दिनांक २३-१२-२०२१ . 
( ५ ) मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे आदेश क्र . एमयुएन १ ९ ( ३ ) -कावि - ५८६ 

, 

. 
दिनांक २७-१२-२०२१ . 

अधिसूचना 


२०२१ , 


क्रमांक कार्या - निवडणूक - २०२० - नपाप्र - कावि - १०७-२०२१. 


ज्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भिय पत्र क्र . ( ३ ) अन्वये माहे एप्रिल -२०२० ते मे -२०२१ या कालावधीत मुदत 
समाप्त झालेल्या एकूण ८२ नगरपंचायती आणि माहे डिसेंबर , २०२१ मध्ये मुदत समाप्त होणा - या १८ आणि ६ नवनिर्मित अशा एकूण १०६ 
नगरपंचायतींच्या मा . सर्वोच्य न्यायालयाचे दि . १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार ना.मा.प्र . करिता आरक्षित असलेल्या ज्या जागा सर्वसाधारण 
प्रर्वगाच्या होतील , त्या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी सुधारीत फेर सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१ जाहीर केलेला 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी , संदर्भ ( ३ ) ला अनुसरून दि . २३ डिसेंबर २०२१ नगरपंचायत लाखनी करिता सुधारीत फेर सोडत आयोजित करण्यात आली व 
सदर प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र क्र . कार्या / निवडणूक - २०२० - नपाप्र - कावि - १०२-२०२१ , दि . २४-१२-२०२१ अन्वये मा . आयुक्त , तथा प्रादेशिक 
संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले . मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , 
नागपूर विभाग , नागपूर यांच्या कडून संदर्भ क्र . ५ अन्वये नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व त्यामधील महिला ऐवजी सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील 

५ 
महिलांच्या आरक्षणातील बदलास खालीलप्रमाणे अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . 


. 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , शके १ ९ ४३ 


3 


३ 


, 


1 


त्याअर्थी , मी , संदीप कदम , जिल्हाधिकारी , भंडारा संदर्भ क्र . ( ५ ) नुसार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला ऐवजी 
सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षण बदलास व नगरपंचायत लाखनी क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे अधिसूचित 
करीत आहे. 


= 


अनुसूचित जाती प्रभाग 


अनुसूची 
अनुसूचित जमाती प्रभाग नागरीकांचा मागासप्रवर्गाकरिता 
क्रमांक व जागा 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


सर्वसाधारण प्रभाग 


क्रमांक व जागा 


क्रमांक व जागा 


अ . जा . 


अ . जा . 


अ . ज . 


अ . ज . 


ना.मा.प्र . 


ना.मा.प्र . 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


( स्त्री ) 
( २ ) 


( स्त्री ) 
( ४ ) 


( स्त्री ) 
( ६ ) 


( स्त्री ) 
( ८ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 


१ 


६,७ 


१५ 


३,५ , ९ , १२,१४ , 


२,४,८,१०,११ , 


१६,१७ 


१३ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८६ . 


- 


वाचा .- ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्र . रानिआ - नप - २०२० - प्र.क्र .१ - का -६ , दिनांक ०६-०२-२०२० . 

. 
( २ ) मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे आदेश पत्र क्र . ४७८ , दिनांक २२-११-२०२१ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र .३ - का -०६ , 

- 

दिनांक १७-१२-२०२१ . 
( ४ ) आरक्षण सोडत दिनांक २३-१२-२०२१ . 
( ५ ) मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्र . एमयुएन १ ९ ( ३ ) -कावि - ५८६-२०२१ , 
दिनांक २७-१२-२०२१ . 

अधिसूचना 


क्रमांक कार्या - निवडणूक - २०२० - नपाप्र - कावि - १०७-२०२१. 


1 


ज्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भिय पत्र क्र . ( ३ ) अन्वये माहे एप्रिल -२०२० ते मे -२०२१ या कालावधीत मुदत 
समाप्त झालेल्या एकूण ८२ नगरपंचायती आणि माहे डिसेंबर २०२१ मध्ये मुदत समाप्त होणा - या १८ आणि ६ नवनिर्मित अशा एकूण १०६ 
नगरपंचायतींच्या मा . सर्वोच्य न्यायालयाचे दि . १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार ना.मा.प्र . करिता आरक्षित असलेल्या ज्या जागा सर्वसाधारण 
प्रर्वगाच्या होतील , त्या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी सुधारीत फेर सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१ जाहीर केलेला 
आहे . 


- 


, 


आणि ज्याअर्थी , संदर्भ ( ३ ) ला अनुसरुन दि . २३ डिसेंबर २०२१ नगरपंचायत लाखांदूर करिता सुधारीत फेर सोडत आयोजित करण्यात आली 
व सदर प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र क्र . कार्या / निवडणूक - २०२० - नपाप्र - कावि - १०२-२०२१ , दि . २४-१२-२०२१ अन्वये मा . आयुक्त , तथा प्रादेशिक 
संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले . मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , 
नागपूर विभाग , नागपूर यांच्या कडून संदर्भ क्र . ५ अन्वये नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व त्यामधील महिला ऐवजी सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील 
महिलांच्या आरक्षणातील बदलास खालीलप्रमाणे अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . 


5 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , शके १ ९ ४३ 


, 


, 


, 


f 


त्याअर्थी , मी , संदीप कदम , जिल्हाधिकारी , भंडारा संदर्भ क्र . ( ५ ) नुसार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला ऐवजी 
सर्वसाधारण / सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षण बदलास व नगरपंचायत लाखांदूर क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे अधिसूचित 
करीत आहे. 

अनुसूची 
अनुसूचित जाती प्रभाग अनुसूचित जमाती प्रभाग नागरीकांचा मागासप्रवर्गाकरिता 

सर्वसाधारण प्रभाग 
क्रमांक व जागा क्रमांक व जागा प्रभाग क्रमांक व जागा 

क्रमांक व जागा 


अ . जा . 


अ . ज . 


ना.मा.प्र . 


सर्वसाधारण 


अ . जा . 
( स्त्री ) 
( २ ) 


अ . ज . 
( स्त्री ) 
( ४ ) 


ना.मा.प्र . 
( स्त्री ) 
( ६ ) 


सर्वसाधारण 

( स्त्री ) 

( ८ ) 
३.६,७,८,११ , 


( १ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


५,१७ 


O 


. 


. 


( ७ ) 
२,४ , ९ , १०,१२ , 
१५ , १६ 


१३,१४ 


संदीप कदम , 


भंडारा : 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , 

भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


